आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता/वास्तुंची 
देखभाल व दुरुस्ती करण्यास स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी असमर्थतता दर्शविल्यास 
अशा वास्तुंची देखभाल व दुरुस्तीची 
जबाबदारी नोंदणीकृत “सामाजिक/विश्वस्त” 
संस्थांकडे सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०११८/प्र.क्र. ५/का. १४८२, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १६ एप्रिळ, २०१८ 
वाचा :- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९१६/का. १४८२, दिनांक १२/७/२०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक ३१/८/२०१७ 
३) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.स्थाविका-१२१७/प्र.क्र.१६१/का.१४८२, 
दिनांक ६ फेब्रूवारी, २०१८ 

४) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका-०११८/प्र.क्र.५/का.१४८२, दिनांक १९ मार्च, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक-: 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन wv येथील परिपत्रकान्वये आमदार स्थानिक विकास 


कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता/वास्तुंची देखभाल व दुरुस्ती करण्यास स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी असमर्थतता दर्शाविल्यास sen वास्तुंची देखभाळ व दुरुस्तीची जबाबदारी नोंदणीकृत 
“सामाजिक/विश्वस्त” संस्थांकडे सोपविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील परिच्छेद क्र.३ समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 

“आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेली मालमत्ता/वास्तुच्या देखभाल व 
दुरुस्तीची जबाबदारी सोपविण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रकाशित 
करावी. सदर जाहिरातीस संबंधित मालमत्ता/वास्तुच्या ठिकाणी स्थानिकरित्या प्रसिध्दी द्यावी व १५ 
कार्यालयीन दिवसांच्या कालावधीत सामाजिक/विश्वस्त संस्थाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी एखाद्या 
संस्थेची शिफारस, सबंधित काम प्रस्तावित केलेल्या आमदारांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करता येईल. 
जिल्हाधिकारी यांनी प्राप्त अर्जाचा व शिफारशींचा सर्वागीण विचार करुन नोंदणीकृत “सामाजिक/ 
विश्वस्त” संस्थेचे नियुक्‍ती rear निर्गमित करावेत. ” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०११८/प्र.क्र. ५/का. १४८२ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१६१२०५४७६८१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Dattatraya Joshi 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Anil Dattatra Ya _ex=Plening Deparment 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d7de9577f1b6301ba91e582c94022 


Joshi a 
(31.4. जोशी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव, 
३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. मंत्री (स्वी यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा. राज्यमंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव, 


मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
qo, सर्व विभागीय आयुक्त, 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
१४. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६. सर्व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍ताची कार्यालये, 
१७. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१९. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (पत्राने). 
२०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
२२. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र weal, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक,नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 
२३. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४), 
२४. महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी,जनशक्‍ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 
२५. इंडीयन नॅशनल काँग्रेस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती,टिळक भवन,काकासाहेब गाडगीळ मार्ग,दादर, मुंबई-२५, 
२६. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
२७. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
२८. निवडनस्ती, कार्यासन १४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


